५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाचे 
श्रेणीवर्धनी करुन १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा आर्वी जि. वर्धा येथील 
इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.४३/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/उपजिरुआवीश्रेर्णीबांधकाम/१०४१७-४१८/२२, दिनांक २९.०७.२०२२. 


प्रस्तावना : 

५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय आर्वी 
जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामाच्या रु.३५४५.९५ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाझांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 

२. ५७० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांच्या उप जिल्हा रुग्णालय, 
आर्वी जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामाचे रु.३५४५.९५ लक्ष इतक्या CHAT अंदाजपत्रक प्राप्त झाले 
असून सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दर सुचिवर आधारीत आहेत. कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग-२,आर्वी यांनी तयार केळे आहेत. तसेच अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ वर्धा; मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर व जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, वर्धा यांनी प्रमाणित केळे आहे. त्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation Sheet 
नुसार रु.३५४५.९५ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.४३/आरोग्य 3 


अटीव शर्ती :- 


१) 


8) 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

अस्तित्वातील रुग्णालयाची इमारत पाडून नवीन रुग्णालय इमारत बांधण्यात यावी. 
प्रस्तावित रुग्णालयाची इमारत इमारत G+? असून, त्याचे क्षेत्रफळ ७६०२.८९ चौ.मी. आहे. 
तसेच बांधकाकामाचा दर रु.२७,०००/- प्रती चौ.मी.आहे. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१०)प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन foo क्र.इएनव्ही- 


२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय आर्वी 


जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक८ -एच -, मुख्यलेखाशिर्ष -४२१०" 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, -०१नागरी आरोग्य सेवाविषम - 


चिकित्सा, 


-११०रुग्णालये व दवाखाने, (-(०१इमारती, ( (०४) (०१मोठी बांधकामे (हुडोकडील कर्ज) 


(४२१०३२०२) (कार्यक्रम), -५३मोठी बांधकामे.याखाली भागविण्यात येईल " 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.४३/आरोग्य 3 


४. ५७० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय आर्वी 
जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच दिनांक 
११.१०.२०२२ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११५०३१८२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ठे Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


«1 Health Department 
Kad am Pat | | Date: 2022.11.14 10:40:41 


7050 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
६. जिल्हा area चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, वर्धा. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. वर्धा. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


a a Py 
GST 18% a) छै ११८ 


Name of the Department : Public Health Department 


Name of Work : Upgradation of Existing 50 Bed to 100 Bedded Hospital at Sub District Hospital Arvi, Tah. Arvi, 
L Dist - Wardha. 


RECAPITULATION SHE ET 


no. Particulars of Scope Unit Rate Norms हि Cost Rs. 
No. Rs Per | Component Wise Total 
(Sqmt./Meter/LumpSum ९८.) 
(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 
1 l(a 
Ground Floor (Including Plinth Prot.) 2563.37|Sq. M 27,000 6,92,10,990 
[FirstFlor | 
First Floor 2519.76|Sq. M 27,000 6,80,33,520 
Second Floor 2519.76|Sq. M 27,000 6,80,33,520 
Total B.U.A. = 7602.89|Sq. M ; at Sub Total (a 20,52,78,030 
b) Rain/ Roof Water Harvestin —— 15,00,000 
c) Furniture 7602.89x70%=5322 5322 5000 2,66,10,000 
Sub Total (b+c+d 2,81,10,000 
Water Supply & Sanitary Works [Sub Total (2) _ | 1,02,63,902 
3 [Electrification ea 1,02,63,902 


Fire Fighting Arrangements etc. aes. 


1,23,16,682 


30,40,800 
Sub Total (3) _ 2,56,21,383 


र _ 26,92,73,315 
डु MISCELLANEOUS ITEMS 
(i)_Land Scapin 10,00,000 | | 
ii) Soil Investigations & Detail Land Surve 5,00,000 
iii) CC Drains and C/D Works ies ei 
eee See eee 
|_| Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B 27,32,73,315 
C) |OPTIONAL ITEMS = 7 
1 |Underground water tank for R/W Harvesting 10,00,000 
2 [Air Conditioning = 10,00,000 
3 lifts © || रि —- ___50,00,00 
4 Co ny 2,00,000 
Sub Total (C) 72,00,000 
Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) 
| (0) | PROVISIONS =] est seo 
| | (i) Contingencies 4% on (a) 82,11,121 
(ii) GST 18% on (P) 5,04,85,197 
(iii) Price Escalation 5% on (P) ~ 1,40,23,666 
(iv) Labour Insurance 0.5% on (P) + 44,002,367; लिक! 
a SubTotal(D)| :.... 7,41,22,350 
TOTAL COST OF PROJECT(TPC)  (A+B+C+D [ __35,45,95,665 
Say Rs. Lakhs 3645.96 a 


PLINTH AREA RATES FOR 


(i) Bldg Proper Cost = Rs 27,000 /Sqm 
(ii) Elect. Work = Rs 3,370 /Sqm 
(iii) Water Supply = Rs 1,350 /Sqm 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) = Rs 31,720 /Sqm 


(v) Total Project Cost = TPC = Area (as per "a") ‘=Rs 46640 /- Sqm 


Page | 


